पदस्थापना देणेबाबत 
डॉ.प्रिती सुभाष म्हात्रे, प. वि. अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २५९ /पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २९ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा:- १) शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१, दि.३१.५.२०१८ 
2) आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र. पविअ-१/बदली/प्र.क्र.संकीर्ण/२१५५/ 
२०१८/पसं-२, दि.१७/९/२०१८. 


पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ 
च्या विभागवार नियतकालिक बदल्यांचे आदेश दि.३१.५.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर 
आदेशान्वये कोकण-२ विभागातील डॉ. प्रिती सुभाष म्हात्रे, Vale विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, तळवली 
ता. भिवंडी जि.ठाणे यांचे पदावर अन्य अधिका-याची बदली करण्यात आली आहे. तथापी, डॉ. म्हात्रे यांना 
पदस्थापना दिलेली नसल्याने व त्या पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असल्याने त्यांना पदस्थापना देणे आवश्‍यक 
आहे. ही बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूद व सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, डॉ. प्रिती म्हात्रे यांची पदस्थापना त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण 


[__१.___| ह 2. a 
वि . | st. प्रिती सुभाष म्हात्रे, uae विकास | पविअ, पवेद श्रे-१, सागांव ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे 
अधिकारी, (सध्यस्थितीत पदस्थापनेविना). | (रिक्‍त पदावर) 


२. डॉ. प्रिती म्हात्रे यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रिक 
अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०२९१२५४०५८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DI IN, o=Government 


Shri Ravindra यण 
Gurav 


a shtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b726321 
9b66 1c3f9cd6fd67e55000ce92, 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- १ 
२ 
3 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सह आयुक्त WIHT (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त Wa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
निवड नस्ती. 


~ 


9८ 
— 2 द. २८ aS SS oS 


पु 


£5) 


9 


(३ 


